महाराष्ट्र WF मत्स्य विज्ञान विद्यापीठ नागपूर 
अंतर्गत असलेल्या मुंबई पश्युवैद्यकीय महाविद्यालय, 
मुंबई येथील AICRP on PHET या योजनेच्या २५ 
टक्के राज्य शासनाच्या हिस्सासाठी नविन 
लेखाशिर्ष घेण्याबाबत. 


महाराष्ट्र शासन 
कृषि, पशुसंवर्धन, दुग्धव्यवसाय विकास व मत्स्यव्यवसाय विभाग, 
शासन निर्णय क्रमांक मपवि २०२१/प्र.क्र.५२/पदुम 2 (ATHY) 
मंत्रालय, मुंबई - ४०००३२. 
दिनांक्र : १० फेब्रुवारी, २०२२. 


वाचा :- शासन निर्णय, कृषि, पशुसंवर्धन, दुग्धव्यवसाय विकास व मत्स्यव्यवसाय विभाग क्र. मपवि २००९ 
/प्र. क्र. ४१३/०९/पदुम ४, दिनांक १८ मार्च, २०१०. 


प्रस्तावना - 
All India Co-Ordinated Research Project on Post Harvest Engineering & Technology 


(AICRP on PHET) हा उपक्रम भारत सरकार १९७२ पासून देशातील विविध कृषी व पशुविज्ञान 
विद्यापीठ व केंद्रशासीत संशोधन केंद्रामध्ये कार्यरत आहे. सध्या भारतात विविध राज्यांमध्ये अशा 
प्रकारची ३१ उपकेंद्र कार्यान्वीत आहेत. त्यापैकी आपल्या विद्यापीठाअंतर्गत मुंबई पशुवैद्यकीय 
महाविद्यालय, मुंबई येथे एक केंद्र सन २००९ पासून कार्यान्वीत आहे. सदर योजनेस ७५:२५ याप्रमाणे केंद्र 
आणि राज्य शासनाच्या ESATA प्रमाणात मान्यता प्राप्त झालेली आहे. या उपक्रमां्तगत कृषी आणि 
पशुसंवर्धन या विभागामार्फत विविध मांस आणि मांस प्रक्रिया उदयोगामधून विविध पदार्थ उत्पादित 
झाल्यानंतर निर्माण होणाऱ्या उपपदार्थापासून उपयुक्‍त पदार्थ तयार करून शेतकऱ्यांना, शेतमजुरांना 
आणि संवधित व्यवसायाशी निगडीत असणार्‍यांना आर्थिक लाभ व्हावा, पर्यावरणाचा समतोल राखावा 
आणि या क्षेत्रात काम करणाया विविध शास्त्रज्ञांना काम करण्यास प्रोत्साहीत करण्याच्या उद्देशाने हा 
उपक्रम कार्यान्वीत करण्यात आलेला आहे. सदर योजनेस संदर्भाधीन दिनांक १८ मार्च, २०१० रोजीच्या 
शासन निर्णयान्वये प्रशासकीय व तांत्रीक मान्यता देण्यात आली आहे. 


सदर योजनेसाठी आता पर्यंत राज्य शासनाच्या हिश्याची २५ टक्के रक्‍कम विद्यापीठाच्या २४०३ 
२०९२ कार्यक्रम या लेखाशिर्षांतर्गत मंजूर करण्यात आलेल्या निधीतून भागविण्यात येत होता. परंतू 
मागील वर्षी सन २०२०-२१ मध्ये सदर लेखाशिर्षांतर्गत निधी वितरित करतांना नियोजन विभागाने 
AICRP on PHET या योजनेचा २५ cab राज्य हिस्सा याकरिता स्वतंत्र लेखाशिर्ष घेण्याच्या सूचना 
दिल्या आहेत. त्यानुसार सदर योजनेसाठी नवीन उपलेखाशिर्ष घेण्याची बाब शासनाच्या विचाराधीन 


होती. 


शासन निर्णय क्रमांकः मपवि २०२१/प्र.क्र.५२/पदुम 2 (ATH) 
शासन निर्णय - 

महाराष्ट्र Wd मत्स्य विज्ञान विद्यापीठ नागपूर अंतर्गत असलेल्या मुंबई पद्युवैद्यकीय 
महाविद्यालय, मुंबई येथील AICRP on PHET या योजनेचा २५ टक्के राज्य हिस्सा याकरिता 
पुढीलप्रमाणे नवीन लेखाशिर्ष घेण्यास शासनाची मंजूरी देण्यात येत आहे. 


नवीन लेखाशिर्षाचा तपशील 

मागणी क्रमांक डी -४, Demand No. D-4 

२४०३ पशुसंवर्धन ग Animal Husbandry, 

oe 109 Extension and Training 

१०९ विस्तार व प्रशिक्षण, 00 

०० (00) (30 ) All India Co-Ordinated Research 
(00) (30) अखिल भारतीय समन्वयक संठोधन Project on Post Harvest Engineering 


& Technology (AICRP on PHET, 25 
% State Share) 


प्रकल्पांतर्गत कापणी पश्चात अभियांत्रिकी आणि 
तंत्रज्ञान योजना (२५ टक्‍के राज्य हिस्सा) (कार्यक्रम) 


(Scheme) 
SVs अनुदान (वेतनेत्तर) 31, Grants-in-aid (Non-Salary) 
(2803 E 243), (2403 E 253), 


२. हे आदेशा वित्त विभागाच्या अनौपचारिक संदर्भ क्र. ५००/२०२१/व्यय-२, दिनांक 08/99/2029, 
नियोजन विभाग अनौपचारिक संदर्भ क्र. ४/का १४११, दिनांक २१/०१/२०२२ आणि वरिष्ठ लेखा 
अधिकारी, प्रधान महालेखाकार यांचे कार्यालय (लेखा व हकदारी)-। , महाराष्ट्र यांच्या अनौपचारिक पत्र 
क्र ख.वि /चा-१/कृ. WR. डे.व. म.वि./यू ओआर-११०/२०२१-२२/५६८ दिनांक ११/०१/२०२२ अन्वये 
प्राप्त सहमतीनुसार निर्गमित करण्यात येत आहे. 

3. हा शासन निर्णय महाराष्ट्र शासनाच्या www.maharashtra.gov.in या वेबसाईटवर उपलब्ध 
करण्यात आला असून त्यांचा संकेतांक २०२२०२१०१५०९०५७४०१ असा आहे. हा आदेश डिजीटल 
स्वाक्षरीने साक्षांकित करुन काढण्यात येत आहे. 


महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांचे आदेशानुसार व नावाने. 
CHANDRAKALA 


DEVRAM GAVIT = 
(चंद्रकला गावित) 
कार्यासन अधिकारी, महाराष्ट्र शासन 


प्रति, 


१. प्रधान सचिव (कृषि), कृषि व wads, दुग्धव्यवसाय विकास व मत्स्यव्यवसाय विभाग, 
मंत्रालय, मुंबई. 
. आयुक्त, पशुसंवर्धन, महाराष्ट्र राज्य, पुणे. 
३. कुलगुरु, महाराष्ट्र पशु व मत्स्य विज्ञान विद्यापीठ, नागपूर. 


पृष्ठ ३ पैकी २ 


शासन निर्णय क्रमांकः मपवि २०२१/प्र.क्र.५२/पदुम 2 (ATH) 


४. कुलसचिव, महाराष्ट्र पशु व मत्स्य विज्ञान विद्यापीठ, नागपूर. 

५. नियंत्रक (वित्त व लेखा), AERIS Val व मत्स्य विज्ञान विद्यापीठ, नागपूर. 

६. महालेखापाल महाराष्ट्र 9/2 (लेखा परिक्षा) /(लेखा व अनुज्ञेयता), मुंबई/ नागपूर. 

. सहयोगी अधिष्ठाता, मुंबई पश्युवैद्यकीय महाविद्यालय, मुंबई 

८. योजना प्रमुख, All India Co-Ordinated Research Project on Post Harvest 
Engineering & Technology (AICRP on PHET), मुंबई पशुवैद्यकीय महाविद्यालय, 
मुंबई 

९. वित्तविभाग, मंत्रालय, मुंबई ( व्यय-२/ अर्थ-१५) 

qo. निवड नस्ती/ पदुम -२ (ATHY). 


पृष्ठ ३ पैकी ३ 


